न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर 
यांच्या नावे वैयक्तिक ठेव लेखा खाते 
उघडण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या ११२४/प्र.क्र.०७/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मे, २०२४ 


वाचा :-१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ब.(जन)-१००१/२०२४/३१ 
दि.६ जानेवारी, २०२४ 
२. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर यांचे पत्र जा.क्र./२३/२०२३, 
दि.२९/१२/२०२३ 


शासन निर्णय :- 


न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड १ नियम क्रमांक ५१२ 
नुसार कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर कडील जमा रकमांसाठी वैयक्तिक ठेव लेखा खाते उघडण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

4. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 

2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal 

Deposit Account. 

3. Receipt into the PD account will be the Deposit, Maintenance 
Amount, Rent, Decreetal Amount(Civil). Expenditure out of the 
Personal Deposit Account will be as per orders of the Courts. 

४. No Revenue Receipt/Revenue Expenditure transactions shall be 
booked in this PD. 

५. Ona monthly basis, the balances in this Personal Deposit 
Account shall be reconciled with the Treasury Offices and yearly 
reconciliation with A G office for all types of Personal Deposits. 

&. At the end of each financial year, the balance in the PD may be 
forwarded by the Treasury office to AG for confirmation. 

७. The Finance Department GR dated 04.08.2023 regarding 
operation of the PD/PLA should be followed. 

८. All Rules in Maharashtra Treasury will be applicable to this 
Personal Deposit Account 

९. This office will issue an authority for opening of the Personal 
Deposit Account on receipt of Government Orders. 

The following shall be the classification, which may be recorded on every 
challan while depositing the amount in Treasury/sub-treasury 
॥॥- ८४४३ - Civil Deposits 
40% - Civil Court Deposits 
०१ - Personal Ledger Account of Judge, Family Court, Belapur. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२४/प्र.क्र.०७/का-९ 


2 सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं/९२/२०२४/कोषाप्रश्‍ा-५, 
दि.१०/०४/२०२४ अन्वये व महाळेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
TM/Ch.2/UOR 1n0.93/L8&JD/2028-24/ 988, दिनांक १४/०५/२०२४ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०५२९१७४९४३८२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 


1g! 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=3d6a5e330b3b57f01 dab 1dbb0968a1823ebae88f93a4b8312 


€0276db894e483, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
A Y A C H | T serialNumber=7192473332944CE7COACBF0C66959B3BC3088FE6AC83 
A09BD02BC394AED7EA8D, cn=ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 


(आशिष अ. अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


र प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बेलापूर, 

३) न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर, 

छो महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
५ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बेलापूर, 

६ वित्त विभाग/को.प्र.-५, मंत्रालय, मुंबई, 

७  विधिवन्याय विभाग, कार्यासन-२३,२४ व २५, 


८) निवडनस्ती-कार्यासन ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


